न्यायाधिकारी, ग्रामन्यायालय पोलादपूर, 
जिल्हा रायगड यांना कार्यालय प्रमुख व 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करणेबाबत . ... ॥...................... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ २०१८/प्र.क्र.२९/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १० एप्रिल, २०१८ 
वाचा- 
१ शासन अधिसुचना विधि व न्याय विभाग क्रमांकः ग्रामन्या ४११५/प्र.क्र.१३०/का.१२, 
दिनांक २२.१२.२०१५ 
२ जिल्हाव सत्र न्यायालय रायगड, अलिबाग यांचे पत्र क्रमांक प्रशा/४९६ सन २०१६, 
दिनांक २०.०१.२०१६ 


शासन निर्णय- 


उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील अधिसुचनेनुसार ग्राम न्यायालय पोलादपूर, जिल्हा रायगड, 
अलिबाग हे ग्रामन्यायालय दिनांक १७.०१.२०१६ पासून कार्यान्वित झाले आहे. सदर न्यायालयातील न्यायिक 
अधिकारी व कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते, तसेच, इतर कार्यालयीन व न्यायालयीन खर्चाची देयके सादर करण्यास व 
धनादेश वटवण्यास न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय पोलादपूर, जिल्हा रायगड, अलिबाग यांना "कार्यालय प्रमुख" 
तसेच, “आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तिय बाबींपुरतेच 
मर्यादीत राहतील. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील भाग 
पहिला, उप विभाग १ मधील अनुक्रमांक ३, नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१०१५४०५७४०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 


A mo g h DN:c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Law and Judiciary Department, 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 


Shyamkant scram 
Kaloti ose 
(अ. इयां. कलोती) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रबंधक (निरीक्षणे-१/२), उच्च न्यायालय अपील शाखा, मुंबई, 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय रायगड, अलिबाग, 


३. न्यायाधिकारी, ग्रामन्यायालय पोलादपूर, रायगड, अलिबाग, 


शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ २०१८/प्र.क्र.२९/का.१२ 


४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी रायगड, 

. उप कोषागार अधिकारी, रायगड, 

वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क. / विनियम, मंत्रालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी का.२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (का.१२). 


eo ne GS  -€४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


